सन २०२१-२२ मधील खरीप हंगामामध्ये राज्य ते 
तालुका स्तरावरील पीकस्पर्धा विजेते शेतक-यांना 
बक्षीसांची रक्‍कम अदा करण्यासाठी रु.१२३.०८८७० 
लाख निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-३२ 
दिनांक- २८ मार्च,२०२३ 


संदर्भ: 

१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४अओ, दि.०५/१०/२०२० 

२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र./वि.प्र.४/पीकस्पर्धा/निधी मागणी/५१५७/२०२३, 

दि.१०/०२/२०२३ 

प्रस्तावना: 

राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी होतक-यांकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व 
उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या प्रयत्न केला जातो. अशा प्रयोगशील शेतक-यांना, प्रोत्साहन देऊन गौरव 
केल्यास त्यांची इच्छाशक्ती, मनोबल यांमध्ये वाढ होऊन त्यांच्याकडून आणखी उमेदीने नवनवीन अद्यावत 
तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. कृषि उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शोतक-यांचे योगदान मिळते. तसेच 
त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतक-यांना होऊन राज्याच्या एकूण कृषि उत्पादनात मोलाची भर पडते, 
हा उद्देश ठेऊन राज्यांतर्गत पीकस्पर्धाचे आयोजन करण्यात येते. पिक स्पर्धा योजनेतील निकषांमध्ये 
कालानुरुप बदल करण्याची आवश्‍यकता लक्षात घेवून सन २०२०-२१ मध्ये दि.०५ ऑक्टोबर, २०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातंर्गत अन्नधान्य, कडधान्य व गळीतधान्य पिकांच्या पिकस्पर्धेच्या 
अंमलबजावणी कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. 

राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे निकाल कृषि 
आयुक्‍्तालयास प्राप्त झाले असून या पुरस्कारांच्या वितरणासाठी एकूण रु.१२३.०८८७०/- लाख निधी 
उपलब्ध करून देण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र २ या पत्रान्वये केली आहे. 

त्यानुषंगाने सन २०२१-२२ मधील खरीप हंगामामध्ये राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील 
पीकस्पर्धा विजेते शहोतक-यांना बक्षीसांची रक्कम वितरीत करण्यासाठी रु.१२३.०८८७० लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय: 

१. खरीप हंगाम २०२१-२२ मधील विविध पातळीवरील पीकस्पर्धा विजेते होतक-यांना बक्षीसांची रक्‍कम 
वितरीत करण्यासाठी रु.१२३.०८८७० लाख (रुपये एक कोटी तेवीस लाख आठ हजार आठडो सत्तर 
फक्‍त) निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद केल्यानुसार खरीप हंगाम २०२१-२२ मधील विविध पातळीवरील 
पीकस्पर्धा विजेते शहोतक-यांना बक्षीस रक्‍कम वितरीत करण्याकरिता सदर निधी पुढील 
लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 

(०१) (०३) पीक स्पर्धा (कार्यक्रम) 
(२४०१ ०७५३) 
५०-इतर खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४ओ 


प्रत, 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत रु.१२३.०८८७० लाख निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरण 
करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत 
आहेत. 


अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 

क्र 

ut आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

२ | विभाग स्तर विभागीय कृषि सहसंचालक | लेखाधिकारी, विभागीय कृषि 

सहसंचालक 

३ | जिल्हास्तर जिल्हा अधिक्षक कृषि लेखाधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी अधिकारी 

४ | तालुका स्तर तालुका कृषि अधिकारी तालुका कृषि अधिकारी 


Cc WwW AD -5 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 


तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


, सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.११०/का.१४३१, दिनांक१३/०३/२०२३ आणि 


वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.६९/२०२२/व्यय-१, दिनांक२७/०३/२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने 
व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१८३८४६८९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 


GHADGE 
Date: 2023.03.28 18:43:07 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अिधकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मंत्री, (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. 

मा. राज्यमंत्री, (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. 

प्रधान सचिव,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुकत (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र ह (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

सह सचिव (४-ओ) यांचे स्विय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पिकस्पर्धा-२०२०/प्र.क्र.४८/४ओ 


९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व 

qo. कृषि संचालक, (सर्व) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व 

१२. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सर्व 

१३. तालुका कृषि अधिकारी, सर्व 

१४. निवड नस्ती-४अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


